सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांच्या कक्ष अधिकारी 
पदावरील पदोन्नतीसाठीची विभागीय परीक्षा 
सन-२०१९. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २११९/ प्र.क्र.१२/का.१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: ०७ नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षार२११९/प्र.क्र.१२/का.१७, दि. १९ ऑगस्ट, २०१९. 
२) शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षार११९/प्र.क्र.१२/का.१७, दि. १८ सप्टेंबर, २०१९. 
शासन परिपत्रक- 
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोगाचे कार्यालय यामधील सहायक कक्ष 


अधिकाऱ्यांची कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी सन २०१९ मधील विभागीय परीक्षा गुरुवार, 
दिनांक ०५ डिसेंबर, २०१९ ते शनिवार, दिनांक ०७ डिसेंबर, २०१९ या कालावधीत सिडनहँम वाणिज्य 
व अर्थशास्र महाविद्यालय, बी रोड, चर्चगेट, मुंबई येथे परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद वेळापत्रकानुसार 


घेण्यात येणार आहे. 


२. सदरहू परीक्षेला बसण्यास परवानगी दिलेल्या उमेदवारांचे आसन क्रमांक,नावे आणि विभाग 
इत्यादी माहिती परिशिष्ट “ ब॒ ” मध्ये दर्शविली आहे. यापूर्वीच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण उमेदवारांना ज्या 
विषयांमध्ये सूट मिळालेली आहे त्याबाबतची माहिती परिशिष्ट “ क” मध्ये दर्शविली असून 
उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना परिशिष्ट “ ड ” मध्ये नमूद केल्या आहेत. 


३. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय यांना विनंती करण्यात 


येते की, त्यांनी सदर परिपत्रक परीक्षेला waar दिलेल्या सर्व उमेदवारांच्या ( जे उमेदवार रजेवर / 


प्रतिनियुक्तीवर असतील त्यांच्यासह ) तातडीने लेखी स्वरुपात निदर्शनास आणून, त्याबाबतची नोंद 


आपल्या विभागाच्या अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. तसेच याबाबत दिरंगाई होणार नाही याची संबंधित 


विभागाच्या आस्थापना शाखेने दक्षता घ्यावी. सोबतच्या परिशिष्ट “ब” आणि “क” मध्ये दर्डविण्यात 


ASA ANG बरोबर असल्याची खात्री करुन त्यामध्ये काही त्रुटी / विसंगती आढळल्यास त्याबाबत 


संबंधितांनी परीक्षेपूर्वी या विभागास तातडीने अवगत करावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २११९/ प्र.क्र.१२/का.१७ 


४. सोबतच्या परिशिष्ट-“ अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिकृत शासकीय पुस्तके, अधिनियम / 


नियम / शासन निर्णय याव्यतिरिक्त इतर कोणतेही साहित्य / टिप्पण्या वापरता येणार नाहीत. 


च. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९११०७११५२०२०७०७ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Pandurang Wagh 


|, 001 | 
ICode=400032, st=Mah. hi 
}68a63fe9f9f2a565a07 90f46e3c1 4a37 15b237043043384 


Rajendra 
5720a9c4c8107, 
serialNumber=7adb1868a49b87 19e27d345304467 1a8ceddbd04af26 
a al 1 fa n g a g h dd2089ed03e6b1bd92bd, ijendra Pandurang 


2019.12.03 15:24:31 +05'30' 


(राजेंद्र वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने), 
२. सर्व मंत्रालयीन विभाग ( आस्थापना शाखा), 


३. कक्ष अधिकारी, कार्यासन १४-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २११९/ प्र.क्र.१२/का.१७ 


(शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा -२११९/प्र.क्र.१२/का.१७, दिनांक ०७ नोव्हेंबर,२०१९ चे सहपत्र) 


कक्ष अधिकारी विभागीय परीक्षा २०१९ चे वेळापत्रक 
दिनांक वेळ प्रश्नपत्रिका क्रमांक विषय 
कि. जा २ ३ a es 
भारताचे संविधान, 
महाराष्ट्र विधानसभा नियम, 
महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम, 
सकाळी १०.३० ते | प्रश्नपत्रिका क्र.१ | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (विचारविनिमयापासून सूट) 
दुपारी १.३० गुण-१०० विनियम, १९६५ (सुधारणांसह), 
(पुस्तकांसह)) | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (सदस्य आणि कर्मचारी)(सेवेच्या 
गुरुवार, शर्ती) विनियम १९७१ (सुधारणांसह) 
दिनांक ०५ 
डिसेंबर, म.ना.से. (BRT व अपील) नियम १९७९. 
२०१९ प्रश्नपत्रिका क्र. २ | म.ना.से. (वर्तणूक) नियम, १९७९. 
गुण-१०० महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
दुपारी २.३०ते । (पुस्तके, शासकीय | जमाती, निरधिसूचित जमाती, विमुक्‍त जाती, भटक्या 
सायं. ५.३० अधिसूचना व । जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्ग) 
आदेश यांसह) । अधिनियम,२००१ 
आरक्षण बिंदू नामावली, सेवाप्रवेश नियम, पदोन्नती, 
ज्येष्ठता, मानीव दिनांक. 
प्रश्नपत्रिका क्र.३ | महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 
(भाग-१) प्रवास भत्ता/दैनिक भत्ता 
गुण-७० 
सकाळी १०.३० ते (पुस्तकांसह) 
दुपारी १.३० 
शुक्रवार, (भाग-२) 
दिनांक ०६ गुण-३० टिप्पणीलेखन व मसुदालेखन 
डिसेंबर, (पुस्तके आणि 
२०१९ टिप्पण्यांशिवाय) 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका (भाग एक व दोन), मुंबई 
वित्तीय नियम १९५९, 
प्रश्नपत्रिका क्र. ४ | महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम १९६५, 
गुण-१०० वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ (भाग एक), 
दुपारी २.३० ते (पुस्तके, हासन | अर्थसंकल्पीय अंदाज नियतवाटप व्यवस्थापन पध्दती 
सायं. ५.३० निर्णयांसह) (बीईएएमएस) (पुस्तके आणि टिप्पण्यांशिवाय), 
राज्य योजना, महाराष्ट्र नियोजन योजना माहिती व्यवस्थापन 
पध्दती (एमपीएसआयएमएस) (पुस्तके आणि टिप्पण्यांशिवाय) 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ आणि महाराष्ट्राचे 
व्यवस्थापन धोरण (पुस्तके आणि टिप्पण्यांशिवाय) 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २११९/ प्र.क्र.१२/का.१७ 


दिनांक वेळ प्रश्नपत्रिका विषय 
क्रमांक 
(Seal 2 3 Senn. | 
सचिवालयीन अनुदेश, 
कार्यनियमावली (पहिली अनुसूची वगळून), 
कार्यनियमावली अन्वयेचे अनुदेश, 
सकाळी १०.३० | प्रश्नपत्रिका क्र.५ | कार्यालयीन कार्यपध्दती नियमपुस्तिका, 
ते दुपारी १.३० | गुण-१००  । वर्गीकृत माहिती व कागदपत्रे याबाबतची खबरदारी 
(पुस्तके आणि | आणि मांडणी याबाबतचे नियम, 
टिप्पण्यांशिवाय) | मा. संसद सदस्यांना आणि राज्य विधानमंडळ सदस्यांना 
महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यालयांमध्ये सौजन्यपूर्ण 
वागणूक देण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना 
शनिवार, महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५ 
दिनांक ०७ प्रश्नपत्रिका क्र.६ | विधीविषयक कामकाज चालविण्याबाबतचे नियम 
डिसेंबर, (भाग-१) १९८४. 
२०१९ गुण-४० माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५, 
(पुस्तके,  । महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५. 
दुपारी २.३०ते अधिनियम, | महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन 
यत हत नियम व आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
अधिसूचना । प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
यांच्या प्रतीसह) | महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग आणि राष्ट्रीय 
मानवी हक्क आयोग. 
(भाग-२) विद्यमान महत्वाच्या अशा विविध शासकीय योजना, 
गुण-६० (शासकीय) विधेयक व नियम यांचे मसुदालेखन, 
(पुस्तके आणि | अशासकीय विधेयकांबाबतची कार्यपध्दती, अधिनियम व 
टिप्पण्यांशिवाय) | नियम यांमध्ये सुधारणा करण्याबाबतची कार्यपध्दती. 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २११९/ प्र.क्र.१२/का.१७ 


(शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा २११९/प्र.क्र.१२/का-१७, दिनांक ०७ नोव्हेंबर, २०१९ चे सहपत्र) 
सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी आणि सरळसेवेने नियुक्‍त झालेल्या कक्ष 
अधिकाऱ्यांसाठी विभागीय परीक्षा-२०१९ मध्ये बसण्यास परवानगी दिलेल्या उमेदवारांचा तपशिल. 


परिशिष्ट - “ब” 
आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक. 

बिळे ळग श्री. अविनाश राजेश आतकड नगर विकास विभाग 
२ श्रीमती शिल्पा रसिक आचार्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
३ श्री. पवन रमेश बोंतावार जलसंपदा विभाग 
४ श्रीमती गौरी विनायक बेंद्रे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
4 श्री. गुरुदास श्रावण बल्लाळ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
६ श्री. राजेंद्र पांडुरंग बच्छाव सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
७ श्री. संतोष अंबादास बाभळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

श्रीमती सारिका Garde बाबर वित्त विभाग 
९ श्री. माधव अशोक बंटेवाड सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१० श्रीमती. संगीता wat बेंद्रे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
pad | १ श्री. संभाजी निवृत्ती बोडखे ग्राम विकास विभाग 
१२ श्री. संदिप बाबुराव बाबर सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१३ श्रीमती नलिनी संपत बांबळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१४ श्रीमती शुभांगी राजाराम बाविस्कर गृह विभाग 
१५ श्री. अमोल संभाजी भिसे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
१६ श्री. सागर सर्जराव चौधरी अल्पसंख्याक विकास विभाग 
१७ श्री. चेतन रामराव चव्हाण शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
१८ श्री. बाळासाहेब बाबासाहेब चौरे सामान्य प्रशासन विभाग 
१९ श्रीमती प्राची अजित चुरी वित्त विभाग 
२० श्री. कोस्तुभ विलास चोपडेकर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
२१ श्री. मिलिद दामोदर चौधरी कृषि व पदुम विभाग 
२२ «| shad योगिता अशोक देशमुख गृह विभाग 
२३ श्रीमती रुपाली शांकरराव देसाई महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
२४ श्री. मंगेश तुकाराम दराडे महसूल व वन विभाग 
२५ श्रीमती पद्मजा सतिश दाभोळकर उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
२६ | श्रीम. उज्वला अभिजीत दळवी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
२७ | श्रीमती सुजाता केशवराव धांडे वित्त विभाग 
२८ | श्रीमती विद्या गजानन दुपारे गृह विभाग 
२९ श्री. मिलिद विनोद दुबे विधि व न्याय विभाग 
३० | NAT सरिता रा. डेहणकर महसूल व वन विभाग 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २११९/ प्र.क्र.१२/का.१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 

क्रमांक. 
३१ श्री. हरद रामलिग घावटे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
३२ | श्रीमती मनाली मि. घोसाळकर मृद व जलसंधारण विभाग 


३३ श्री. संकेत सुधीर गायकवाड 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


३४ श्रीमती सविता दगडू घोडके 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


३५ श्री. इम्तिहाज म. गोरवाडे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

३६ श्री. शिवाजी चंद्रभान घुगे कृषि व पदुम 

३७  । श्री. भूषण बबनराव गायकवाड नगर विकास विभाग 

३८ __ | aL. अमेय अनिल गावडे सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

३९ श्री. मल्लिनाथ अनिरुध्द घोंगडे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

४०  । श्रीमती मनस्वी विजय गोंधळी गृह विभाग 

४१ श्रीमती सुजल सुहास गांगण सामान्य प्रशासन विभाग 

४२ | ait. विशाल वि. घाडगे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

४३ श्री. पु.के. घुनावत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

४४  । श्रीमती वर्षा सुनिल गुरव नियोजन विभाग 

४५ | ST. बाळासो बाबुराव गायकवाड नियोजन विभाग 

४६ श्री. उमेश लक्ष्मण fea सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

४७ श्री. अतुल वसंत इथापे सामान्य प्रशासन विभाग 

४८ श्रीमती क. स. इंगळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

४९ श्री. संदिप अंकुडा जगताप वेद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
५० श्रीमती शाहीन शौकत जमादार मृद व जलसंधारण विभाग 

५१ श्रीमती वेशाली विनोद जंगले उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

GQ श्री. अनिल अरुण जोगळेकर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

५३ __ श्री. श्रीनिवास द जिरेवार गृह विभाग 

५४ श्री. नितीन दिनकर जठार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

५५ | श्री. भिमदास रघुनाथ जाधव अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
५६ श्री. हेमंत बबनराव जगताप महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

yo | श्री. धनंजय अनंत जगधने गृह विभाग 

५८ _ श्री. विनोद शिवराम कदम महसूल व वन विभाग 

५९ श्री. अनिल महादेवराव कुमेरिये अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
go  । श्री. विजय जानू कोर गृहनिर्माण विभाग 

६१ श्रीमती प्रमिला शंकर कडू सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
६२ | at. विक्रम रामचंद्र कोकरे ग्रामविकास विभाग 

६३ | at. प्रविण त्रिभुवन कांदे महसूल व वन विभाग 

६४ | ait. निखिल श्रीकांत कामेरकर सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २११९/ प्र.क्र.१२/का.१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक. 
६५  । श्रीमती प्रतिक्षा पंडित कदम अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
६६ श्रीमती दिपाली रविंद्रनाथ कांबळे महसूल व वन विभाग 
६७ | ait. किरण सदाशिव काळे गृह विभाग 
६८ श्रीमती वेजयंती दिपक कुलकणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
६९ श्री. अजय विठ्ठल खर्ड आदिवासी विकास विभाग 
७० श्रीमती यामिनी यतिन कोळी सामान्य प्रशासन विभाग 
७१ श्री. अनुज प्रकाश कोपुलवार जलसंपदा विभाग 
७२ | st. वैभव तुळशिराम खराबी वित्त विभाग 
७३ श्री. नरवाहनदत्त आनंदराव कदम सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
७४ श्रीमती अर्चना INS कापसे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
७५ श्रीमती निलिमा महादेव कांबळे गृह विभाग 
७६ श्री. मनोज भिकू काळे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
७७ श्रीमती अपर्णा FATA कांबळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
७८ श्री. प्रदीप रामचंद्र कोपार्ड शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
७९ श्रीमती स्नेहल सुभाष लोखंडे सामान्य प्रशासन विभाग 
८० श्रीमती रुपाली भरत लाटे जलसंपदा विभाग 
८१ श्रीमती साधना अजय लोहकरे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
८२ श्री. प्रशांत भा. लाभे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
८३ श्री. देवानंद होषराव महाजन आदिवासी विकास विभाग 
८४ श्री. अमोल नरेंद्र मोहिते महसूल व वन विभाग 
८५ | श्रीमती सुप्रिया अतुल मुसळे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
८६ | at. अविराज अर्जुन मोरे विधि व न्याय विभाग 
८७ | श्री. नितिनकुमार बबनराव महाडीक महसूल व वन विभाग 
८८ श्रीमती PIAS गो. मोडकर उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
८९ श्री. हेमंत त्र्यंबक महाले वित्त विभाग 
९० श्री. प्रियांका मोहन मोरे सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
९१ श्री. दिपक तुकाराम मोहिते सामान्य प्रशासन विभाग 
९२ श्री. नितिन नामदेव मसळे वित्त विभाग 
९३ श्री. चिन्मय रवींद्र मराठे सामान्य प्रशासन विभाग 
९४ श्रीमती वर्षा देवानंद मंडलवार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
९५ | श्री. अनिल वि. मुसने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
९६ श्री. प्रदिप देवराम निगळे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग 
९७ श्री. नागेश्वर बा. नारनवरे इमाव, विजाभज व विमाप्र कल्याण विभाग 
९८ श्रीमती वैशाली घ. नायर कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २११९/ प्र.क्र.१२/का.१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 

क्रमांक. 
९९ श्री. कपिल जगदेवराव नरवाडे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१०० | श्री. प्रशांत शांताराम निकम सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
१०१ | ०१ _ श्री. निलेश विलास निबाळकर सामान्य प्रशासन विभाग 
१०२ | ait. संतोष शिवराम निळे कृषि व पदुम 
१०३ | tt. मिलिद प्रभाकर नारकर उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
१०४ | tt. आनंदा शिवाजी निंबाळकर महसूल व वन विभाग 
१०५ श्री. दीपक तुकाराम नाकते महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१०६ | ait. विजय शिवाजीराव नायकल नगर विकास विभाग 
१०७ श्रीमती stot दिलीप नाईक सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
१०८ | श्रीमती गायत्री प्रियलकुमार पाटील महसूल व वन विभाग 
१०९ श्री. राजेंद्र परशुराम पाटील नगर विकास विभाग 
| 990 | १० | श्रीमती समिरा विशाल पाडावे कृषि व पदुम 
१११ | श्री. नवनाथ बाळू पोकळे ग्रामविकास विभाग 
११२ | श्री. सयाजी रविंद्र पाटील पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
११३ _ | att. दिगंबर विष्णू पाटील महसूल व वन विभाग 
११४ | श्रीम.रोहिणी दिगंबर पाटील विधि व न्याय विभाग 
११५ | श्रीमती अर्चना अशोक पाटील गृह विभाग 
११६ श्री. सागर धो. पाटील उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
qq9 = | श्री. शरद बा. पाटील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
११८  । श्रीमती प्राजक्ता रविंद्र पाटील जलसंपदा विभाग 
११९ | श्रीमती आरती बबनराव पोवार वित्त विभाग 
१२० | al. तुषार शरद पैठणकर उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
१२१ श्रीमती तेजश्री पतंगराव पवार सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१२२ | Sil. चंद्रहास शांताराम परब महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१२३ _ | Sit. सतीश मुरलीधर पाताडे संसदीय कार्य विभाग 
१२४ श्री. श्रीकृष्ण काशिनाथ पगारे नियोजन विभाग 
१२५ _ श्रीमती स्वाती SSS परांजपे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
१२६ श्रीमती संयोगिता विजय पाटील सामान्य प्रशासन विभाग 
१२७ श्री. गौतम देवराम पठारे महिला व बाल विकास विभाग 
१२८ | डॉ. गौरी पांडुरंग पाटील विधि व न्याय विभाग 
१२९ श्री. संदिप शांकरराव पाटील नियोजन विभाग 
१३० | Sit. अमोल सुधाकर राऊत गृहनिर्माण विभाग 
१३१ _ श्रीमती निलम चं. राणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१३२ | ait. प्रितेशा शहाशिकांत रावराणे ग्राम विकास विभाग 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २११९/ प्र.क्र.१२/का.१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 

क्रमांक. 
१३३ | श्रीमती शुभांगी अ. राऊत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१३४ | at. सुदिप सहदेव रेवाळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१३५ | श्री. दिपक बाळकृष्ण राऊत ग्राम विकास विभाग 
१३६ श्री. सचिन सुमंत राणे सामान्य प्रशासन विभाग 
१३७ श्री. प्रकाश बासू राठोड जलसंपदा विभाग 
१३८ | श्रीमती पुष्पा पांडूरंग रावण विधि व न्याय विभाग 
१३९ | ait. गौतम मारुती रिकिबे महसूल व वन विभाग 
१४० | Sit. कौस्तुभ सुधाकर राणे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१४१ । श्री. प्रविण सुमंत राणे मराठी भाषा विभाग 
१४२ । श्रीमती कुसुम समरसिग सिसोदिया अल्पसंख्याक विकास विभाग 
१४३ | श्रीमती वृषाली योगेश सांगळे कृषि व पदुम 
१४४ श्री. संदेश CAST संखे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
१४५ | श्रीमती मंगल वि. शिवलकर कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
१४६ | a. संजय गणपत शेलार शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
१४७ | sit. विठ्ठल श्रीराम शिदे ग्रामविकास विभाग 
१४८ | श्री. शैलेश शशिकांत सुर्वे सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१४९ । श्रीमती रुपाली शाशिकांत सोनवणे गृह विभाग 
१५० | श्री. मोहसिन राजमहंमद शोख सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१५१ | श्रीमती मृणाल कृष्णा सावंत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
१५२ । श्रीमती रोहिणी राजेड सकपाळ सामान्य प्रशासन विभाग 
१५३ _ श्रीमती सुषमा राजेंद्र सकपाळ सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१५४ श्रीमती वीणा विवेक सावंत वित्त विभाग 
१५५ श्री. समीर शौकत सुतार विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग 
१५६ श्री. तुषार सुधाकर शिदे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१५७ | ait. अनिल सुरेश सोनार सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१५८ | श्रीमती आझा चंद्रकांत ]ोट्टी वित्त विभाग 
१५९ | ait. सुमित बाळासाहेब शिदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१६०  । श्री. अरविद जानकु शोवाळे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१६१ । श्रीमती मनिषा चेतन शिदे मराठी भाषा विभाग 
१६२ | ai. राजेश नानाराव सरोदे महसूल व वन विभाग 
१६३ श्रीमती सुप्रिया विपुळ सावळवाडे सामान्य प्रशासन विभाग 
१६४ | श्री. रोहित शिवाजी सोनवणे वित्त विभाग 
१६५ । श्रीमती वैदेही चेतन सावंत सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१६६ । श्रीमती रचना TST तळेकर वित्त विभाग 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २११९/ प्र.क्र.१२/का.१७ 


आसन उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
क्रमांक. 
१६७ । श्री. प्रकाश शिवाजी तुपे जलसंपदा विभाग 
१६८ श्री. सुरेश भाऊरावजी टोगे गृह विभाग 
१६९ । श्रीमती संध्या रामचंद्र ठोकळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१७० | at. सचिन धोडीराम तपसे महसूल व वन विभाग 
१७१ | at. प्रथमेडा रामचंद्र तानवडे वित्त विभाग 
१७२ श्रीमती निलम विजय उबाळे सामान्य प्रशासन विभाग 
१७३ | at. विशाल विठ्ठल ताठे गृह विभाग 
१७४ श्रीमती सुरेखा विठ्ठल तळेकर विधि व न्याय विभाग 
१७५ | ait. विशाल दत्तात्रय टेके ग्रामविकास विभाग 
१७६ श्री. प्रशांत बंडू व्यवहारे सामान्य प्रशासन विभाग 
१७७ | at. चंद्रशेखर काशिनाथ वडे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१७८ | श्री. योगेश भाऊसाहेब वाघ महसूल व वन विभाग 
१७९ श्री. अमोल आनंदराव यादव सामान्य प्रशासन विभाग 
१८० | श्री. विजय रामदास यादव गृह विभाग 
१८१ | Sit. शरद पुं. येवले शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
१८२ | श्री. दिपक राजेंद्र गायकवाड ग्राम विकास विभाग 
१८३ | श्री. राहुल भिकू रणधीर सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २११९/ प्र.क्र.१२/का.१७ 


(शासन परिपत्रक क्र.परीक्षा-२११९/प्र.क्र.१२/का.१७, दिनांक ०७ नोव्हेंबर,२०१९ चे सहपत्र) 


परिशिष्ट“ क” क” 
(यापूर्वीच्या परीक्षेला बसून काही विषयात सूट मिळालेल्या उमेदवारांचे नावे, संबंधित विभाग व सूट मिळालेले 
विषय इत्यादी तपशील.) 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव प्रशासकोय विभाग प्रश्नपत्रिका क्रमांक 
aa Ris ४ | 4 द 
शि श्री. दिपक बाळकृष्ण राऊत | ग्राम विकास विभाग सूट | सूट शि सूट | सूट | सूट 
२ | श्री. संभाजी निवृत्ती बोडखे | ग्राम विकास विभाग Ye शि शि सूट सूट | सूट 
3 | श्री. प्रितेश शांशिकांत रावराणे | ग्राम विकास विभाग सूट | सूट [सूट सूट | सूट | 
8 | श्रीम. वैशाली घ. नायर कौोडल्य विकास व ।सूट | सूट सूट सूट | सूट णं 
उद्योजकता विभाग 
५ | att. बाळासो बाबुराव नियोजन विभाग सूट सूट | सूट सूट | सूट ae 
गायकवाड 
६ | श्री. श्रीकृष्ण काशिनाथ पगारे | नियोजन विभाग सूट सूट | सूट सूट | सूट | 
७ । श्रीम. स्वाती शौळेड परांजपे । उद्योग, ऊर्जा व कामगार | सूट | सूट शि सूट | सूट णं 
विभाग 
८ | श्री. तुषार शरद पैठणकर उद्योग, ऊर्जा व कामगार | सूट | सूट शि सूट | सूट a 
विभाग 
९ । श्रीम. प्रियांका मोहन मोरे सार्वजनिक आरोग्य विभाग | सूट a शि सुट | सुट शि 
ie श्री. संदिप बाबुराव बाबर सार्वजनिक आरोग्य विभाग | सूट | सूट | सूट सूट | सूट णि 
री १ | श्री. भिमदास रघुनाथ जाधव । अन्न, नागरी पुरवठा व | सूट शि शि णि Ye aa 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
१२ | श्री. चंद्रहोखर काशिनाथ वडे | अन्न, नागरी पुरवठा व | सूट | सूट | सूट सूट | सूट णि 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
१३ | श्री. अरविंद जानकु होवाळे । पाणी पुरवठा व स्वच्छता | सूट | सूट | सूट सूट सूट शं 
विभाग 
१४ | श्रीम. मनिषा चेतन शिदे मराठी भाषा विभाग सूट | सूट [सूट सूट | सूट | 
१५ | श्री. अमोल सुधाकर राऊत निर्माण विभाग सूट | सूट [सूट सूट | सूट | 
१६ | श्री. मंगेश तुकाराम दराडे महसूल व वन विभाग Ye a 
१७ | श्री. राजेश नानाराव सरोदे | महसूल व वन विभाग सुट | Ue शि सूट सूट | सूट 
१८ | श्री. सचिन धोंडीराम तपसे  । महसूल व वन विभाग We | We 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २११९/ प्र.क्र.१२/का.१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव प्रशासकीय विभाग प्रश्नपत्रिका क्रमांक 

"| २ | ३ [2] 4 द 
१९ | श्री. योगेश भाऊसाहेब वाघ । महसूल व वन विभाग ae षां सूट ia ae a 
२० | श्री. दिपक तुकाराम मोहिते । सामान्य प्रशासन विभाग | सूट 
२१ | श्रीम. संयोगिता विजय पाटील | सामान्य प्रशासन विभाग | सूट | सूट | सूट | सूट णं सुट 
२२ | श्री. सुप्रिया विपुल सावळवाडे | सामान्य प्रशासन विभाग ।सूट | सूट शि सूट सूट | 
२३ | श्री. नितिन नामेदव मसळे वित्त विभाग सुट | सूट | सूट | सूट | सूट | 
२४ | श्रीम. आशा चंद्रकांत शोट्टी  । वित्त विभाग We | We सुट | We | Ye शि 
२५ | श्री. रोहित शिवाजी सोनवणे । वित्त विभाग सूट | सूट शि सूट णि सूट 
२६ | श्रीम. प्राची अजित चुरी वित्त विभाग सूट | We सूट सूट Ge शि 
२७ | श्रीम. रुपाली शंकरराव देसाई | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग | सूट | सूट | सूट | सूट हिं शि 
२८ | श्री. हेमंत ब जगताप महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग | सूट | सूट | सूट सूट | सूट ia 
२९ | श्रीम. संध्या रामचंद्र ठोकळे  । महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग | Ye | सूट शि Ue | Ye i 
30 | श्रीम. अर्चना eRe कापसे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग | सूट | सूट गि We | सुंठ | We 
३१ | श्री. कौस्तुभ विलास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग | सूट | सूट | सूट | Ye | सूट शि 

चोपडेकर 
३२ । श्रीम. वर्षा देवानंद मंडलवार | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग | सूट ण सूट | सूट | सूट a 
३३ | श्रीम. नलिनी संपत बांबळे | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग | Ye a i ae a a 
३४ | श्रीम. निलिमा महादेव कांबळे | गृह विभाग We | Ye | Ye | We शुट 7 | 
३५ | श्रीम. शुभांगी राजाराम गृह विभाग सूट | सूट ia We a शि 
बाविस्कर 

३६ | श्री. धनंजय अनंत जगधने गृह विभाग सूट सूट | सूट [सूट सूट 1) 
३७ | श्री. सुरेश भा. टोंगे गृह विभाग We | Ye a सुट | ae] We 
३८ | श्री. मनोज भिकू काळे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग | सूट | सूट शि We | Ye} सूट 
३९ | श्री. अमोल संभाजी भिसे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग | सूट | सूट शि हिं Ye en 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २११९/ प्र.क्र.१२/का.१७ 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव प्रशासकीय विभाग प्रश्नपत्रिका क्रमांक 
"१ ॥॥00॥0:. 

४० | श्री. प्रकश शिवाजी तुपे जलसंपदा विभाग सूट | सूट i स्‌ट i | 

४१ | श्री. संदिप डांकरराव पाटील | नियोजन विभाग Ye | सट We शि शि 

४२ | श्री. मिलिद दामोदर चौधरी । कृषि व पदुम विभाग We | We | सुट युट (शूट | 

४३ | श्रीम. वैदेही चेतन सावंत सार्वजनिक बांधकाम | सूट | सूट | सूट सूट | सूट शं 
विभाग 

४४ | ATA. अपर्णा इयाम कांबळे सुट | Ge 

४५ | श्री. नागेश्वर वा. नारनवरे विजाभज, इमाव व विमाप्र | सूट | सूट | सूट सूट | सूट | 
कल्याण विभाग 

४६ | श्री. अनिल वि. मुसने य॒शिक्षण व क्रौडा | सूट a सूट | सूट | सूट | 
विभाग 

४७ | श्री. प्रदीप देवराम निगळे द्यकोय शिक्षण व औषधी a | शि सूट | सूट | 
द्रव्ये विभाग 

४८ | श्री. राहुल भिकू रणधीर सार्वजनिक बांधकाम विभाग | सूट शि शि शि We | 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २११९/ प्र.क्र.१२/का.१७ 


(शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा - २११९/प्र.क्र.१२/का.१७, दिनांक ०७ नोव्हेंबर, २०१९ चे सहपत्र) 


१. परीक्षा कालावधीत प्रत्येक उमेदवाराने स्वत:चे शासकीय ओळखपत्र सोबत ठेवणे बंधनकारक आहे. 
२. परीक्षा सुरु होण्यापूर्वी ३० मिनिटे अगोदर उमेदवाराने परीक्षेच्या दालनामध्ये हजर रहावे. परीक्षा सुरु 
झाल्यावर येणाऱ्या कोणत्याही उमेदवारास परीक्षा कक्षामध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. 

३. परीक्षेच्या वेळापत्रकानुसार प्रत्येक पेपर सुरु होण्यापूर्वी तसेच पेपर सपंण्यापूर्वी दहा मिनिटे अगोदर 
इशारा देणारी घंटा देण्यात येईल. 

४. उत्तरपत्रिका लिहिण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी उत्तरपत्रिकेच्या मुखपृष्ठावरील आवश्‍यक सर्व तपशील 
उमेदवारांनी अचूकपणे भरणे आवश्यक आहे. मुखपृष्ठाच्या मागीळ बाजूस उमेदवाराने कोणतेही लिखाण 
करु नये. उत्तरपत्रिकेच्या आतील पानांवर तसेच पुरवणीवर उमेदवाराने स्वत:चे नाव, स्वाक्षरी, आसन 
क्रमांक इत्यादी कोणताही मजकूर लिहू नये. उत्तरपत्रिका/प्रश्नपत्रिकेच्या कोणत्याही भागावर उमेदवारांने 
स्वाक्षरी करु नये. तसेच सही करणे किंवा ओळख पटवून देण्यासाठी काही विशिष्ट चिन्हांचा / खूणांचा 
निर्देश करणे ही बाब आक्षेपार्ह समजण्यात येईल व अज्ञा उमेदवाराविरुध्द गैरवर्तनाबद्दल कार्यवाही करण्यात 
येईल. 

५. उमेदवाराने उत्तरपत्रिकेचे मुखपृष्ठ व त्याची मागील बाजू वगळून इतर सर्व पृष्ठांवरील दोन्ही बाजूस 
उत्तरे लिहावीत. तसेच सोबत जाडलेल्या पुरवणीवर पुरवणी क्रमांक सोडून काहीही नमूद करु नये. (उदा. 
उमेदवाराचे नाव, आसन क्रमांक इ.) असे आढळल्यास सदर पुरवणी तपासण्यात येणार नाही याची कृपया 
सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 

६. परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे परीक्षेसाठी विहित केलेली अधिकृत शासकीय 
पुस्तके/अधिनियम/नियम/शासन निर्णय त्या त्या पेपरच्या वेळी उमेदवारांना परीक्षा कक्षात वापरण्याची 
परवानगी राहील. विहित केलेली मुळ पुस्तके उपलब्ध नसल्यास, संबंधित विभागाच्या आस्थापना 
अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करुन दिलेल्या विहित पुस्तकांच्या झेरॉक्स प्रती परीक्षेच्या वेळी वापरण्यास परवानगी 
राहील. मात्र परीक्षेसाठी विहित केलेल्या पुस्तकांमध्ये अथवा पुस्तकांच्या झेरॉक्स प्रतींवर अथवा 
अधिनियम/नियम/झासन निर्णयाच्या प्रतींवर इतर कोणत्याही प्रकारचे लिखाण केलेले नसावे. 

७. प्रश्नपत्रिका क्र.३ आणि ६ चे भाग-१ व भाग-२ हे स्वतंत्र उत्तरपत्रिकेवर सोडवावेत. 

८. उमेदवारांनी परीक्षा दालनात कोणत्याही प्रकारचे आक्षेपार्ह वर्तन करु नये. परीक्षेच्या वेळी आक्षेपार्ह 
वर्तन ( कॉपी करणे/ बघून लिहिणे/ अन्य उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिकेतून अथवा त्यांच्याशी चर्चा करुन उत्तर 
लिहिणे इत्यादी ) करणाऱ्या उमेदवारांविरुध्द शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : परीक्षा- 
१०८९/प्र.क्र. २०/८९/सतरा, दिनांक २८ मे, १९९३ मधील तरतूदींनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

९. परीक्षा संपण्याच्या १० मिनिटे अगोदर उमेदवारांनी आपली उत्तरपत्रिका व पुरवणी एकत्र बांधून घ्यावी. 
१०. परीक्षा सुरु असताना आणि परीक्षा संपल्यानंतर समवेक्षकांनी परवानगी दिल्याखेरीज जागा सोडू नये. 
११. परीक्षा सुरु असताना उमेदवारांनी भ्रमणध्वनी (Mobile), पेजर, गणनयंत्र (Calculator) इत्यादी सारखी 
कोणतीही इलेक्ट्रॉनीक उपकरणे जवळ बाळगू नयेत. तसे आढळल्यास संबंधित उमेदवाराचे गुण वजाती 
करण्यात येतील. 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


